अखिल भारतीय मराठी नाटय परिषद संचलित 
यशवंतराव नाट्यगृहास रु.२०.०० कोटी इतक्या 
कायमस्वरुपी निधीस (Corpus Fund) प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११२/सां.का.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४. 
वाचा : पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र.नागृबा-२०१५/ 
प्र.क्र.८५/सां.का.१, दि.२९.०२.२०१६. 

प्रस्तावना: 

अखिल भारतीय मराठी नाटय परिषद मराठी नाटकांचे जास्तीत जास्त प्रयोग व्हावेत व रसिकांना 
त्याचा आस्वाद घेता यावा, या हेतूने नाटकांसाठी कमीत कमी भाडे आकारून निर्मात्यांना नाटयगृह उपलब्ध 
करुन देण्याचा प्रयत्न सदर संघटना करीत असल्याचे उल्लेख त्यांच्या निवेदनात केला आहे. नाटय 
परिषदेतर्फे नाटय परिषदेच्या विविध ठिकाणच्या शाखांच्या माध्यमातून एकांकिका स्पर्धा, नाटयळेखन स्पर्धा 
असे नाटयविषयक विविध उपक्रम आणि नाटय चळवळीला अधिक चालना मिळावी म्हणून राबविण्यात 
येतात. नाटय परिषदेच्या SATA स्रोत केवळ नाटय संकुलच आहे. वरील उपक्रम पाहता नाटय संकुलाचा 
एकंदरीत खर्च आणि नाटय संकुलातील उत्पन्न यात प्रचंड तफावत असल्यामुळे वार्षिक ₹.१ कोटी २५ लाख 
तूट निर्माण होत असल्याचा उल्लेख देखील त्यांच्या निवेदनात केला आहे. याची तोंडमिळवणी करणे अशक्य 
असून, नाटय परिषदेसाठी कायमस्वरुपी निधी म्हणून वीस कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केल्यास, सदर 
अनुदानाच्या व्याजातून नाटय संकुल देखभाल, दुरुस्ती, व्यवस्थापकीय खर्च (कर्मचाऱ्यांचे वेतन), नाटय 
परिषदेचे नाटयविषयक उपक्रम यासाठी खर्च करण्यास अखिल भारतीय मराठी नाटय संकुलासाठी 
₹२०.०० कोटी इतका कायम स्वरूपी निधी देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
जिल्हा पातळीवर बंदिस्त नाटयगृह बांधकामास मंजूर देण्याची योजना विभागाच्या दि.२९.०२.२०१६ 


च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित योजनेनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या भूखंडावर अखिल 
भारतीय नाट्य परिषदेस खालील बाबींवर खर्च करण्यासाठी रु.२०.०० कोटी इतक्या कायमस्वरुपी निधीस 
(Corpus Fund) एक विशेष बाब म्हणून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. तपशील रक्‍कम (कोटी) 
।_१__| नाटय संकुल इमारत दुरुस्ती आणि देखभाल ५.०० 
२ | नाट्यगृहातील ए.सी.साऊंड, प्रकाशयोजना, रंगमंच, विद्युत बील ५.०० 
इत्यादीचा देखभाल 
३3 । व्यवस्थापकीय खर्च-कर्मचारी वेतन, सुरक्षारक्षक, साफसफाई, इ. ७.०० 
४ । नाटयपरिषद उपक्रम- एकांकिका स्पर्धा, नाटयलेखन स्पर्धा, ३.०० 
पुरस्कार, नाटयशिबिर 
एकूण २०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११२/सां.का.१ 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.झेडडी-२, २२०५ कला संस्कृती (००) १०२-कला व संस्कृती 
प्रचालन (०१)(०२) MAGA WAYS व सभागृहे (२२०५ १४८१) ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पिय वर्षात मंजूर केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात येईल. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०३१६०९०८३४३६२३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PARSRAM NANDRAM BAHURE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=ef62741544bc4d883 2eecfb2b7ea295e8a6fcdfe9faffcfda201¢ 
8761273881, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


N A N D ) RA M B A H U J R E serialNumber=5FD2A6873F4AE5B1D9EA7DD52E449E02A942EA90145 
BAEAB72C63CED6D659844, cn=PARSRAM NANDRAM BAHURE 


(प. नं. बहुरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन व वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
२. मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3. मा.प्रधान सचिव सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-एक, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-एक, महाराष्ट्र, मुंबई 
६. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
८. निवासी ळेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
९. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय १५) मंत्रालय, मुंबई 
१०.उपसचिव /कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प),पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.अध्यक्षत अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, Bade चव्हाण नाट्यसंकुल, माटुंगा- 

माहिम, मुंबई ४०००१६. 
१२.निवड नस्ती, सां.का.१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


